राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) अंतर्गत 
Indian Council of Agriculture Research 
(ICAR)- Central Citrus Research 
Institute (CCRD या संस्थेच्या 


Development and Organization of need 
based capacity building programme for 
dissemination of advanced citriculture 
technologies to state holders of citrus 
industry of India या प्रकल्पास प्रशासकीय 


मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी ,पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : राकृवि-२०२४/प्र.क्र. ४४/९-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १२ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ:-राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या ३४ व्या बैठकीचे 
इतिवृत्त-शासन पत्र जा.क्र. राकृवि -११२३/७.३.२३२/१४५, दिनांक २५/०१/२०२४ 


प्रस्तावना :- 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीची मा. मुख्य सचिव, 
महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ०८.०१.२०२४ रोजी आयोजित ३४ व्या बैठकीमध्ये 
Indian Council of Agriculture Research (ICAR)- Central Citrus Research Institute 
(CCRI) या संस्थेचा Development and Organization of need based capacity building 


programme for dissemination of advanced citriculture technologies to state holders of 
citrus industry of India हा प्रकल्प राबविण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने उक्त 


प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. तद्नुषंगाने शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीची मा. मुख्य सचिव, 
महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ०८.०१.२०२४ रोजी आयोजित ३४ व्या बैठकीमध्ये 
मंजूरी दिलेल्या Indian Council of Agriculture Research (ICAR)- Central Citrus Research 


Institute (CCRI) या संस्थेच्या Development and Organization of need based capacity 


building programme for dissemination of advanced citriculture technologies to state 
holders of citrus industry of India या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि-२०२४/प्र.क्र. ४४/९-ओ 


सदर प्रकल्पाचा बाबनिहाय aes खालीलप्रमाणे आहे :-. 


Project Name -Development and Organization of need based capacity building 
programme for dissemination of advanced citriculture technologies to 
state holders of citrus industry of India 


(Rs. in lakhs) 


nas Components Total Cost 
1. | Works (Construction of Farmers' Hostel) 400.00 
2. | Other infrastructure in Farmers' Hostel 100.00 
3. | Knowledge/Technology Resource Centre in ground floor 80.00 


of Farmers' Hostel featuring farmer friendly publications 
on citrus farming, recording and display of videos of 
different scientific package of practices of citrus, recording 
and publishing of success story videos of progressive 
citrus farmers 


4. | Conducting training of citrus farmers, state department 36.00 
horticulture officers, extension personnel etc./ HRD/ 
Demonstration/ Contingencies/ publication/ other misc. 
expenses 


5. | Study on Skill Gap Analysis of Citrus Farmers and Post- 20.00 
training Impact Analysis studies as part of 
outreach/extension research 


Total 636.00 
हक Administrative Cost 12.80 
Grand Total 648.80 


2 सदर प्रकल्पाची अमंलबजावणी करताना राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या 
मार्गदर्शक सूचना/विहित निकष, राज्य प्रकल्प मंजूरी समितीने दिलेले निर्देश व प्रचलित 
कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात यावा. 


३. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या ३४ व्या बैठकीत 
झालेल्या निर्णयानुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) अंतर्गत कार्यान्वित प्रकल्पांचे प्रलंबित 
दायित्व विचारात घेता निधी उपलब्धतेबाबतचे आदेडशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


8. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत Development and Organization of need based 


capacity building programme for dissemination of advanced citriculture technologies to 
state holders of citrus industry of India या प्रकल्प उपभारणीकरिता नियमित तपासणी 


अधिकारी म्हणून संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना तसेच 
विस्तृत प्रकल्प अहवालानुसार अनुदान वितरीत करण्याकरिता वार्षिक गुणवत्ता आणि काम प्रगती 
प्रमाणपत्र देणारे अधिकारी म्हणून संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना घोषित करण्यात येत आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार या योजनेचा 
आर्थिक व भौतिक अहवाल विहित मुदतीत केंद्र शासनाला व राज्य शासनाला सादर होईल याची 
संचालक (फलोत्पादन) यांनी दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि-२०२४/प्र.क्र. ४४/९-अओ 


५. सदर योजनेकरीता आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना योजनेचे नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून व त्यांच्या कार्यालयातील सहायक संचालक, लेखा-१ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharrashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०२१२१५११५४६३०१ असा 
आहे. at steal डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


H E M A N T Digitally signed by HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 
G O R A K H N AT H 2.5.4.20=1775f5c28a439e88¢4c 1 5ab3f88d6a6beb26ad2675a8c7a7ff3 
97b2e5305303d, postalCod 10032, st=Maharashtra, 
INumber=6756123D309547BB1E152A6AEB6042BDE4040836DF5 


M H A Pp A N KA R 41FD3620CA87FF8E71CCS, HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAR 
Date: 2024.02.12 15:20:45 +05'30' 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. मंत्री (फलोत्पादन), मंत्रालय, मुंबई -३२ 
) मा.विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३) अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई -३२ 
) 
) 


आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्‍तलय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
संचालक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान, 
अमरावती रोड, नागपूर 
) उप सचिव (राकृवियो), कार्यासन wet, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32 
७) संचालक (फलोत्पादन) लोत्पादन), कृषि आयुक्‍तलय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
) 
) 


१०) सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

99) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ) (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नागपूर, 

१२) सहसंचालक लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५वा मजला,मुंबई -३२, 

१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
) 
) 
) 
) 


माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१५)कक्ष अधिकारी, कार्यासन २-अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
१६) कक्ष अधिकारी, कार्यासन vai, कृषि व vay विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
१७) निवड नस्ती/कार्यासन ९ओ 


RREKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


